सन २०२३-२४ करिता नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु.८८.४० 
कोटी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२३/प्र.क्र.९७/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - १४ जून, २०२३ 


संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि. १७ जानेवारी, २०१८ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकृ ४६२३/प्र.क्र.९७/८ अ, 
दि. १८ मे, २०२३ 
३) नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प कार्यालयाचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र९२२/अंदाजपत्र/ 
प्र.क्र.१५८/२०२२/२६९, दिनांक २८ एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना:- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे 


तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ 


गावांमध्ये ६ वर्ष काळावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित 


खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी, 


2022 च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्‍यातील सर्व गावांचा समावेश 


या प्रकल्पामध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या गावांमध्ये 


विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयांन्वये सन 


२०२३-२४ मध्ये एकूण रु.८८.४० कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून सदर निधी खर्ची 


पडलेला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये पूर्ण झालेल्या कामांच्या बाबींची देयके अदा करण्याकरिता 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचेकडून संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये 


प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून रु.८८.४० कोटी 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे :- 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२३-२४ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 


रु.८८.४० कोटी (रु. अठ्ड्याऐंशी कोटी चाळीस लाख फक्‍त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत असून सदर निधीपैकी बाह्य हिळछ्याच्या व राज्य हिळड्याच्या निधीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२३/प्र.क्र.९७/८-अ 


(रु. कोटीत) 
बाह्य हिऱऱ्याचा निधी (७०%) | राज्य हिळ्याचा निधी (३०%) एकूण वितरीत निधी 
६१.८८ २६.५२ ८८.४० 


२. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता बाह्य हिइऱ्याचा रु. ६१.८८ कोटी (रु.एकसष्ट कोटी अठ्ठयाऐंशी लाख फक्त) 
निधी वितरीत करण्यात येत असून तो प्रकल्पाच्या बाह्य हिऊ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 


२४०१ पीक संवर्धन, 


(११५) लहान /सीमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 


(००)(००) (०२) हवामान अनुकूल कृषि संजीवनी प्रकल्प, (बाह्य हिस्सा ७०%) 
(कार्यक्रम) (२४०१ ॥६४६) 


३३,अर्थसहाय्य 


३. परिच्छेद क्रमांक १ येथील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाकरिता राज्य हिइऱ्याचा रु.२६.५२ कोटी (रुपये सव्वीस कोटी बावन्न लाख फक्त) निधी 
वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपज्ञील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी (रुपये कोटीत) 

०१ - वेतन २.४० 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क CS | 04 
१०-कंत्राटी सेवा ४.२० 
११ -देशांतर्गत प्रवास खर्च शिका. कशा .१० 
१२- विदेश प्रवास खर्च 0,02 
१३-कार्यालयीन खर्च ०.४० 
१४- भाडेपट्टी व कर ०.२२४० 
१७- संगणक खर्च i: | .१० 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ०.४० 
२८- व्यावसायिक सेवा २.५० 
३०- इतर कंत्राटी सेवा ०.००५ 
३३- अर्थसहाय्य १६.०५६ 
५०- इतर खर्च ०.००५ 

एकूण २६.५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२३/प्र.क्र.९७/८-ओ 


सदर रु.२६.५२ कोटी (रुपये सव्वीस कोटी बावन्न लाख फक्त) निधी प्रकल्पाच्या राज्य 


हिळ्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 
(११५) लहान /सीमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (03) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) 
(2809 A&44) 
०१-वेतन 


०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 


१०-कंत्राटी सेवा 


११ -देशांतर्गत प्रवास खर्च 


१२- fear प्रवास खर्च 


१३-कार्यालयीन खर्च 
१४- भाडेपट्टी व कर 


१७- संगणक खर्च 


२६-जाहिरात व प्रसिध्दी 


२८- व्यावसायिक सेवा 


३०- इतर कंत्राटी सेवा 
33- अर्थसहाय्य 


५०- इतर खर्च 


४. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.८८.४० कोटी (रु. अठ्ठ्याऐंशी 


कोटी चाळीस लाख फक्त) निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विहित पद्धतीने तात्काळ 


विनियोग करण्यात यावा तसेच प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 
मुंबई यांनी ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH ४६२३/प्र.क्र.९७/८-अओ 


६. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर 


प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


७. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाल शासनास वेळोवेळी 
सादर करावा. 


८. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 


२०२३ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच 


नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१४७/२०२३/व्यय-१, दिनांक १३ जून, २०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१४१७४५१५०००१ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
5. 


.20=f981d5a9fec2e5d5dc36f39695b5f0e4ff5b340cd5420df7cba 
128990d692e36, p 


=400032, st=Mah 
B A N | RA KA RA D ) = ber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A6SBFD42747F 1995 
‘A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


2023.06.14 17:46:25 +05'30' 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. प्रकल्पसंचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
qo, अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१३. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


